प्रशासकीय मान्यता : 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
गोकुळदास तेजपाल, रुग्णालय, मुंबई 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : गोतेरू-२०२१ /प्र.क्र.९५/ प्रश्ा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१ 


वाचा: १. शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 

भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३. शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 

५. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती,मुंबई यांचे पत्र क्र. जिनिस / जिवायो / 
२०२०-२१/ १०४७, दि.०९/१२/२०२० 

६. संचालनालयाचे पत्र क्रमांक संवैशिवसं/यंशाख/जिवायो /गोतेरु.,मुंबई /प्र.मा./ 
म/६०६७/२०२१,दिनांक ०८.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त नमूद दिनांक ०८.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळील गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात 
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेस रुपये ६,९१,७०,४१९/- (रुपये सहा कोटी, 
एक्याण्णव लक्ष, सत्तर हजार, चारशे एकोणवीस फक्त) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


अ. क्र. यंत्रसामुग्रीचे नांव नग । प्रती नग एकूण किंमत 
किंमत 
| ae लो स्पीड स्टरलायझर (| ९००००० ९००००० 
सिस्टोस्कोप विथ अँक्सेसरीज a "| ५००००० ५००००० 


3 । अँडव्हान्स ४ के फलोरेसेन्ट इमॅजिग हिं १२०००००० १२०००००० 
सिस्टीम इन्क्लुडींग रेकॉर्डिंग, एडीटींग 
सिस्टीम विथ ऑल अँक्सेसरीज फॉर 


शासन निर्णय क्रमांकः MAS -२०२१/प्र.क्र.९५/प्रज्ञा-१ 


अ. क्र. यंत्रसामुग्रीचे नांव नग । प्रती नग एकूण किंमत 
किंमत 
इम्युनोफलोरेसन्स गाईडेड लप्रोस्कोपी 
सर्जरी. 
४ | रियुजेबल रिटर्न इलेक्ट्रोड मॉनेटरींग पेंड ३००००० ६००००० 
५ । एलईडी प्रोजेक्टर विथ स्क्रोन विथ १५०००० ३००००० 
मायक्रोफोन सिस्टीम 
६ । रिमोट Glo फाऊलर्स बेडस विथ ऑल | १४ ३७५००० ५२५०००० 
अँक्सेसरीज 
नॉईजलेस इम्पोरटेड संकान मशिन २ ३००००० ६००००० 
मॅग्नीफाईंग लुप विथ हेड विथ अँटचमेन्ट णि ५००००० ५००००० 
फायबरऑप्टीक लाईट सोर्स 
९ | सुपर मायक्रो सर्जरी इन्स्ट्रमेन्ट सेट ।_१__ | ५९३९०४ ५९३९०४ 
zy इंन्टीलिजिअन्ट ट्रार्निक्वेट em ४६६२४२ ४६६२४२ 
शि १ । पॉवर असिस्टेड लिपोसंक्हान मशिन al २६९९३५२ २६९९३५२ 
फॅसीलीटी फॉर ऑटोळॉगस फॅट ट्रान्सफर 
१२ । क्रायोथेरपी सिस्टीम aq) ५५३४१६ ५५३४१६ 
१३ | फोटोफायन्डर Ea 2040000 2040000 
१४ । ट्रायनाक्युळर मायक्रोस्कोप विथ कॅमेरा | १०१४००९ १०१४००९ 
अन्ड लॅपटॉप 
१५ | फुलली sats इलेक्ट्रिकळी ऑपरेटेड ण २७८००० २७८००० 
डेंटल चेअर 
१६ | डीएसएलआर HART ae १०३६०४ १०३६०४ 
१७ | पी.जी.आय. बंटरी ऑफ ब्रेन डिस्फंक्ठान हिला ९१८४ ९१८४ 
१८ | थिमेटीक अपरसेण्ठान टेस्ट (ec) इंडियन | ४५०० ४५०० 
सेट ऑफ कार्ड विथ मॅन्युअल 
१९ । विल्ट्रेने अपरसेप्ठान टेस्ट इंडियन i 2400 2400 
ASTI 
२० | रोशाक इंकब्लॉट टेस्ट | a | १९व० १९५०० 
२१ | मिनेसोटा मल्टिफेसिक पर्सनालिटी टेस्ट ai ८८७४५ ८८७४५ 
२२ | एम.सी.एम.आय 3 (पर्सनालिटी टेस्ट) Emi ३९३५८ ३९३५८ 
२३ | वेश्लर इंटेलिजन्स स्केल फार चिल्डून - | ७४७०६ ७४७०६ 
चौथी USM (इंटेलिजंट टेस्ट) 
२४ | वेश्लर मेमरी tho - 3 USM | १ ३२३१५ ३२३१५ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः WAS -२०२१/प्र.क्र.९५/प्रजञा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नांव नग । प्रती नग एकूण किंमत 
किंमत 
२५ | वेश्लर अडल्ट इंटेलिजन्स स्केल ४ | ८८७०४ ८८७०४ 
एडीऱशन 
२६ | टिश्यु एम्बेडींग मशिन Lae 4400000 १५००००० 
२७ | ईएसआर मशिन a ६००००० ६००००० 
२८ | क्रायोस्टॅट (फ्रोझन सेक्ठान) ai] ४१००००० ४१००००० 
२९ | मायक्रोटोम (सेमी अँटोमेटीक) al 2000000 2000000 
30 ईसीजी मठिन ie en ००००० १००००० 
३१ | एअर ड्रायव्हन नेबुलायझर्स न ३००० १८००० 
३२ । सिरींज पंप 8 ४०००० १६०००० 
३३ | Sul ऑपरेटीव्ह ३डी इमॅजिंग विथ मेटल | 28000000 22000000 
फ्री रेडिओल्युसेंन्ट इमॅजिग टेबल 
३४ | ऑटोक्लेव्ह मशिन विथ डिजीटल डिस्प्ले fel १५०६८० १५०६८० 
फुल्ली अँटोमेटेड 20" x १२" साईज 
34 । लॅबोरेटरी सेन्ट्रीफयुज मशिन (३६ टयुब | ११२१०० ११२१०० 
हेड) १०००-५००० आरएमपी विथ रोटर) 
३६ । पेरीफेरल नव्ह स्टीम्युलेटर | 4 | १५०००० १५०००० 
३७ | पल्स ऑक्सीमीटर 5 920000 २४०००० 
३८ | फलेक्झीबळ sacyda व्हिडीओ णि २२००००० २२००००० 
एन्डोस्कोप विथ मॉनेटर (पोर्टेबल) - 
अँडल्ट 
३९ | डेड बॉडी feta सेट ९ ८००० ७२००० 
एकूण ६९१७०४१९ 
अटी :- 

१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः WAS -२०२१/प्र.क्र.९५/प्रशा-१ 


१०. 


99. 


१२. 


१३. 


करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
SM प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्नीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोतेरु -२०२१/प्र.क्र.९५/प्रशा-१ 


२. प्रस्तुत विषयी उपरोक्त यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात 
यावा. 


मागणी क्र.ओ-१५ 
४२१० | - | वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ | - | वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ | - | विषमचिकित्सा 
(३१) P= जिल्हा योजना - मुंबई शहर 
(39) (09) | -| हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
५२ P= यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री संगणक सांकेतांक (8290 १२७१) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


Oe सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१८४७२५१५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN : 

MURLIDHARR : 

AO DAHALE Sere 
(अ.मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 
५. अधिक्षक, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
७. निवासी अधिकारी, मुंबई 
८. निवडनस्ती (211-9) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


